अनुसुचित जाती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत 
"उच्च्दाब वितरण प्रणालीव्दारे कृषिपंपाचे 
ऊर्जीकरण" या योजनेसाठी नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र.: लेखाऱशि-२०१९/प्र.क्र.१७/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा : ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: उविप्र-२०१८/प्र.क्र. ३०/ऊर्जा-५, दि. ०५.०५.२०१८ 


प्रस्तावना : 

राज्यातील मार्च, २०१८ अखेर पैसे भरून वीज जोडणीकरिता प्रलंबित असणाऱ्या कृषिपंप ग्राहकांना 
उच्चदाब वितरण प्रणालीव्दारे (HVDS) वीज पुरवठा करण्याच्या योजनेस उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये 
मंजुरी देण्यात आली आहे. सदरची योजना ही वैयक्तिक लाभार्थ्यासाठी असल्याने, या योजनेअंतर्गत अनुसूचित 
जातीच्या संबधित वैयक्तिक लाभार्थ्याना यापुढे अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून 
वीज वीज जोडणी देण्यासाठी महावितरण कंपनीस सहाय्यक अनुदान देण्याच्या प्रयोजनासाठी, मागणी क्र. के-०६, 
मुख्य लेखाशिर्ष २८०१- वीज अंतर्गत नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

अनुसुचित जाती घटक कार्यक्रमाअंतर्गत "उच्च्दाब वितरण प्रणालीव्दारे कृषिपंपाचे ऊर्जीकरण" या 
योजनेसाठी महावितरण कंपनीस सहाय्यक अनुदान देण्याकरिता खालील प्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


Po खर्चाचेलेखाशर्षी | 


अ.क्र इंग्रजीत मराठीत 


१. Demand No. K-06 मागणी क्र. -& 

Major Head- 2801, Power मुख्य लेखाशिर्ष - २८०१ वीज 

Sub Major Head- 05, Transmission and Distribution उप मुख्य लेखा शिर्ष- ० y पारेषण व वितरण 
Minor Head- 789, Scheduled Caste component गौण शिर्ष 1: ७८९ अनुसूचित हती जा पटत 


Scheme 
Group Head - 00 योजना 

Sub Group Head - (00)(01) Energisation of Agriculture | गट RTF - ०० 

Pumps through High Voltage Distribution System | उप गट शीर्ष - (००) (०१) उच्व्दाब वितरण 
(HVDS) प्रणालीद्वारे (HVDS) कृषिपंपाचे ऊर्जीकरण 

( 28015552) (22094442) 


Object-31 - Grant-in-aid (Non-Salary) उदिष्ट- 39 सहाय्यक अनुदान ( वेतनेतर) नेतर) 


झासन निर्णय क्रमांकः लेखाशि-२०१९/प्र.क्र.१७/ऊर्जा-५ 


२. हा शासन निर्णय, महालेखापाल कार्यालयाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ख.वि/चा-१/उद्योग, ऊर्जा तथा 
कामगार विभाग/यूओआर-१७६/२०१८-१९/१०८१, दि. २८/०१/२०१९, सामाजिक न्याय विभागाचा अनौ. सं. 
क्र. १०/ विघयो, दि. १२/०१/२०१९, वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३१/व्यय-१४, दि. २३/०१/२०१९ अन्वये 
व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. हा झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२०७१६५१५२२६१० असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Prashant Pundalik Badg: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशावरुन व नावाने 


Prashant nee 
ostalCox st=Mahai if 
1 48९00 dt 6: 
Pu nda | l k 93124a5c1327133: रकती ती पव पय 
Number -955e2d360e 1fddb6abac58a90741 
Badgeri 


9053beecebSdbac48a78c89c588ff7 Ibef, 


(प्र.पुं,बडगेरी ) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ 
२ 
३ 
४ 
षु 
& 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा. 

मा. मंत्री, ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

मा. मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

७ मा. राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

८) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१०) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

११) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- yoo 032 

१२) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

१३) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

१४) प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

१५) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्या., प्रकाशगड, वांद्रे (पू) 
मुंबई - ४०० ०५१. 

१६) वित्त विभाग, (व्यय-१६/व्यय-१४/अर्थ-१४), मंत्रालय, मुंबई 

१७ नियोजन विभाग, (कार्यासन १४११/१४६१) 

१८) अवर सचिव (रोख शाखा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

१९) अवर सचिव (ऊर्जा - 3), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

२०) कक्ष अधिकारी (प्रशा-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 

29) निवडनस्ती-ऊर्जा-५. 


Cc 
२-८ > > >> ee 5<-> ब 


~ 


) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


